महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे डिसेंबर, 
२०२१ च्या वेतनासाठी रु.२००.०० कोटी 
इतका निधी वितिरत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी-१२२१/प्र.क्र.३७९/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ :- 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई पत्र 
क्र.रा.प./लेखा/अंववि/२४९४/, दि.१५.१२.२०२१. 


प्रस्तावना ;- 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांनी 
संदर्भाधिन पत्रान्वये हिवाळी अधिवेशन २०२१-२२ मध्ये मागणी क्रमांक बी-३, २०४१, वाहनांवरील 
कर ००,००१,संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (09) (०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्‍त, 
(दत्तमत्त) (अनिवार्य) (२०४१ ००१८) ३३, अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाली मंजूर रू. ११५०.०० कोटी 
इतक्या पुरवणी मागणी मधून महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे 
डिसेंबर, २०२१ च्या वेतनासाठी रु.२००.०० कोटी इतकी रक्‍कम वितरित करण्याची शासनास 
विनंती केली आहे. वित्त विभागाने सदर रु. २००.०० कोटी इतकी रक्कम राज्य परिवहन 
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या डिसेंबर, २०२१ च्या वेतनासाठी वितरित करण्यास मान्यता दिली 
आहे. त्यानुसार प्रस्तुत रू. २००.०० कोटी इतकी रक्कम रा.प. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे 
डिसेंबर, २०२१ च्या वेतनासाठी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे डिसेंबर, २०२१ च्या 
वेतनासाठी हिवाळी afar सन २०२१-२०२२ मध्ये मंजूर झालेल्या रू.११५०.०० कोटी 
रक्कमेच्या पुरवणी मागणीमधून रू.२००.०० कोटी (अक्षरी रूपये दोनशे कोटी फक्त) एवढी रक्‍कम 
रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर रू.२००.०० कोटी हा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा आणि सदर खर्च “मागणी क्रमांक बी-३, लेखाशिर्ष २०४१, 
वाहनांवरीळ कर (००) ००१, संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१) (०१) आस्थापना - 
परिवहन आयुक्त, (दत्तमत्त) (अनिवार्य) (२०४१ ००१८) ३३, अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१२२१/प्र.क्र.३७९/परि-१ 


3. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून 
त्यांच्या कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम 
आंहरित करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 

8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५६/२०२२/व्यय-८, 
दि. ०६.१.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

पु सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०१०७१५५८११९६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 
IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


JAYS E N JAYP RA KAS H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtt 
2.5.4.20=fac1868a3a3}c62404072a90fb604cfaS4ccOcéb396bbe9fB62 
5814602000) 
| N G L र pseudonym=92EF270887986A691552A8D64F666519350065AB, 
erialNumber=7C9E48AC69F3 1 3DEECCD6ESEECEEAS7A822C9D8CC 
‘ACD64DD1C5031B045E7C1F2, cn=JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 
Date: 2022.01.10 16:00:45 +05'30 


( जयसेन जयप्रकाश इंगोले ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

५) मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

) मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

) मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 

निवडनस्ती/परि १. 


१५ 
१६ 
१७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


